आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ या वर्षात नियोजन व संनियंत्रण 
शाखा-जनजाति विकास संशोधन व प्रशिक्षण 
संस्था या योजनेसाठी निधी वितरण. 
(लेखाशिर्ष-२२२५ २६५८) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : ०४ ऑगस्ट, २०२२. 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२ आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र.आसंप्रसं/प्रशि-२०२२/ 
का-४/प्र.क्र./३०४, दि.१९.०७.२०२२. 

३) आदिवासी विकास विभाग नस्ती क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.७७/कार्या-१९. 
प्रस्तावना :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार दरवर्षी आदिवासी विकास विभागातील सर्व 
संवर्गातील शासकीय सेवेत नव्याने रुजू झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसाठी पायाभूत प्रशिक्षण, Talat झालेल्या 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण, सेवेच्या विविध टप्प्यांवर उजळणी प्रशिक्षण आणि उद्घोधन 
कार्यक्रमांचे आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्यामार्फत नियमितपणे आयोजन करण्यात येते. सदर 
प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या आयोजनाकरीता व प्रशासकीय खर्चाकरीता आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण 
संस्था, पुणे यांनी सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पिय तरतुदींतून वितरणासाठी उपलब्ध मर्यादेत निधी वितरीत 
करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र. ३ येथील नस्तीवर प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरणाची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र. टी-५ अंतर्गत २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 
इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण या मुख्य लेखाशीर्षांतर्गत वित्त विभागाने उपलब्ध करून दिलेल्या 
२१ % निधी वितरण मर्यादेत सन २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदींतून एकूण रु.४२.०० लाख 
(अक्षरी रुपये बेचाळीस लाख फक्‍त) इतका निधी खालीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


(रु.लाखात) 
सन २०२२-२३ मधील | सदर शा.नि. अन्वये 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष बाब अर्थसंकल्पित निधी वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 
१ २ ३ 8 5 
संनियंत्रण शाखा-जनजाति २२२५ २६५८ ३१, सहायक २००.०० ४२.०० 
विकास संशोधन व प्रशिक्षण अनुदाने (वेतनेतर) 
संस्था 


एकूण २००.०० ४२.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


२.  उपरोक्तप्रमाणे रु.४२.०० लाख (अक्षरी रुपये बेचाळीस लाख फक्त) इतका निधी नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी व संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) 
वितरीत व खर्च करण्यास मंजुरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. वितरीत निधी खर्च 
करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. 

8, सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०४.०४.२०२२ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८०३१७२००११०२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल जयपाल याच्या आदेशानुसार डा सार व नावाने DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCod 
25.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91296205b9a8746318 
31a2beeadbeScb381a 
pseudonym=4D88F77C99929CC89SAC64CF186BB11E72524 
ialNumber=344DE3FFO7B9439DD11CAF72825SASEBOAO 
PAWAR DD495EF82F989931088637D821 1C0, cn=KIRAN KISANRAO 
W. 


Date: 2022.08.04 15:46:06 +05'30' 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

आयुक्‍त, आदिवासी व संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. कार्यासन क्र. १९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

१०. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


Cc za A  -0 


mn 


पृष्ठ २ पैकी २ 


